उप सचिव संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या मध्यावधी 
बदल्या- सन २०१९ 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः उसब-१३१९/प्र.क्र.३०/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १४ ऑगस्ट, २०१९ 


आदेशा 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ च्या कलम ४(४) व ४(५) नुसार खालील मंत्रालयीन संवर्गातील उप 
सचिवांची प्रशासकीय कारणास्तव बदली करण्यात येत असून, त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ४ मध्ये दर्शविलेल्या 
विभागामध्ये त्यांची पदस्थापना करण्यात येत आहे.- 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम सध्याचा विभाग बदलीनंतरचा विभाग 
La २ ३ 1 ee 
णं श्री.दि.शि.देसाई,उप सचिव | सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग | नियोजन विभाग 
विभाग 
2 श्री.सु.ना.शिदे, उप सचिव । आदिवासी विकास विभाग । सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 


२. संबंधित विभागानी सदर अधिकारी त्यांच्या विभागात रुजू झाल्याबाबतची माहिती सामान्य प्रशासन 
विभाग (कार्यासन १४) यांना त्वरीत सादर करावी. 
३. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०८१४१७५३११९१०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Gajanan Bhimrao eee 


Gurav ioscan cy 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
संबंधित उप सचिव (संबंधित मंत्रालयीन विभागा मार्फत) 
प्रत, 
१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अ.मु.स., मंत्रालय, मुंबई 
3) अ.मु.स.(सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४) अ.मु.स./प्र.स./सचिव, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग / नियोजन विभाग / आदिवासी विकास विभाग 
4) सह / उप सचिव (आस्था), संबंधित मंत्रालयीन विभाग 
६) संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, ठाकरसी हाऊस, बँलार्ड पिअर, सुरजी वललूभदास मार्ग, 
मुंबई- ७०० ००१ 
७) आहरण व संवितरण अधिकारी, संबंधित मंत्रालयीन विभाग 
८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
९) निवड नस्ती का.१४ 


